बीम्स प्रणालीस संलग्न आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
राबविण्याकरीता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा 
अंतर्गत असणाऱ्या कार्यकारी अभियंता यांना “आभासी स्वीय 
प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण अधिकारी” (Disbursing 
Officer under PLA Account) घोषित करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १३/१२/२०१९ 


वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/२०१४ /(३८/२०१४)/लेखा, दि. २२/०७/२०१५ 

२ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/२०१७ /(१२/२०१७/लेखा, दि. १६/०५/२०१७ 

३ शासन निर्णय क्रमांक:ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२, दि. ३०/१०/२०१९ 
प्रस्तावना 

जलसंपदा विभागा अंतर्गत महामंडळे व त्या अंतर्गत कार्यालयांच्या लेखे व अनुषंगिक अभिलेखांमध्ये 
एकसुत्रीपणा आणणे, त्या द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीची मांडणी अधिक उपयुक्त व वापर सुलभ करणेव लेख्यांचे 
तत्परतेने अद्यावतीकरण करणे शाक्य व्हावे याकरिता महामंडळांचे लेख्यांचे संगणकीकरण करण्यासंदर्भात 
MERAH सुचना झासन निर्णय दि.२२/०७/२०१५ नुसार देण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन स्तरावरून महामंडळ व त्यांच्या अधिनिस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना होणारे निधी वाटप व त्यातून केला 
जाणारा खर्च यावर प्रभावी नियंत्रण राखणे शाक्य व्हावे. यादृष्टीने बीम्स (Budget Estimation, Allocation and 
Monitoring System) सारखी प्रणाली विकसित करण्यासाठी संबधीत माहितगार अधिकाऱ्यांची समिती संदर्भ क्र २ 
नुसार स्थापन करण्यात आली आहे. 


त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सुचना केंद्रामार्फत (National Informatics Center) Integrated Finance 
Management System (IFMS) ही नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सदरहू प्रणाली प्रथम महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे महामंडळासाठी लागू करण्यात येणार आहे. संदर्भ क्र.३ नुसार प्रणाली कार्यान्वित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या विभाग प्रमुखांना संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले होते. 
तथापि,संदर्भ क्र. ३ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून संचालनालय व लेखा कोषागार यांच्या संगणक शाखेकडून 
देण्यात आलेल्या संवितरण सांकेतांकाचा समावेश करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ या कार्यालयाकडील सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेले स्वीय प्रपंजी 
ळेखा खाते क्र.८५४१ योजना सांकेतांक क्र.८४४३००८१ कोषागार कार्यालय पुणे येथे आहे. सदर स्वीय प्रपंजी 
लेख्यामधून निधी आहरणासाठी कार्यकारी संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यांचे अधिनस्त एकूण 
३३ कार्यकारी अभियंता विविध कोषागारे व उपकोषागारे कार्यालयांवर आहरण व संवितरण अधिकारी यापूर्वीच 
घोषित केलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः SHAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


नवीन विकसित होणाऱ्या Integrated Finance Management System (IFMS) (extended Beams) या 
प्रणाळीसाठी महामंडळ अधिनिस्त 33 कार्यकारी अभियंता यांचेकडून पुणे कोषागारातील महामंडळाच्या स्वीय 
प्रपंजी लेख्यामधून रक्‍कम वितरीत करणे आवश्‍यक असल्याने सोबत जोडलेल्या यादीतील ३३ कार्यकारी अभियंता 
यांना “आभासी स्वीय प्रपंजी Gear अंतर्गत वितरण अधिकारी” (Disbursing Officer under PLA 
Account) घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्याचा संवितरण सांकेतांक सोबत दिलेल्या यादीमध्ये सामाविष्ठ 
करण्यात आलेला आहे. सदर अधिकारी ८५४१ या स्वीय प्रपंजी लेखा सांकेतांकाच्या अंतर्गत कार्यरत असणार 
आहेत. सदरचे संवितरण अधिका-यांचे स्वीय प्रपंजी लेखा सांकेतांक हे अर्थवाहिनीवर उपलब्ध करावे लागतील 
तसेच सदर सर्व संवितरण सांकेतांकापुढे अर्थवाहिनीवर IPLA असा वेगळ्याने Flag ठेवण्यात येईल. 


सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ ३७४/२०१९/कोषा Wall ५, दिनांक ०४/१२/२०१९ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१३१७१५०३८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
र Digitally signed by Purnima टम दीर 
सिण शव ढण्यात (५.५५, 
OU = Water Resources Department 


D e 5 चै j Date: 2019.12.16 11:26:32 +05'30' 


(पु.दे.देसाई) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४. महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
after व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/जळगांव/औरंगाबाद/ठाणे. 

१७. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१८. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईप्रशासन मंडळ, पुणे. 

२०. कार्यासने अर्थ-१/२/लेखा/निवसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


me) 
pa 


पृष्ठ २ पैकी 2 


शासन निर्णय क्र SHAM २०१९/(३३३/२०१९)/ लपा भाग -२ दि १३.१२.२०१९ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता 
२ ३ 
कार्यकारी अभियंता, धोम काळवे | सिचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 
विभाग क्र. २ ४१५००३ 
र कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण | सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 
विभाग ४१५००३ 
कार्यकारी अभियंता, कण्हेर कालवे | आरफळ कॉलनी, करवडी, ता. 


विभाग क्र. २ 
कार्यकारी अभियंता, धोम बलकवडी 
प्रकल्प विभाग 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग 


कराड, जि. सातारा ४१५१०५ 


ता. वाई, जि. सातारा - ४१२८०२ 
ता. वाई, जि. सातारा - ४१२८०२ 


कार्यकारी अभियंता, जिहे कटापूर 
उपसा सिंचन विभाग 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 


कार्यकारी अभियंता, नीरा देवघर 

प्रकल्प विभाग 

कार्यकारी अभियंता, भामा आसखेड 
धरण विभाग 

कार्यकारी अभियंता, दुधगंगा 
कालवा विभाग क्र.-१ 
कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) 

कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवा 
विभाग क्र.-१ 

कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 
विभाग क्र - २, 

कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा 


49) 
AN 


oe 


सिंचन प्रकल्प विभाग क्र 9 


वि न्य ee) Lo 9८ 


सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 
४१५००३ 


उजनी कॉलनी, चंद्रभागानगर, ता. 
पंढरपूर, जि. सोलापूर -४१३३०४ 


सांगवी (भाटघर) ता.भोरे जि.पुणे 


मुठा काळव्याजवळ, स्वारगेट,पुणे- 
३७ 


वारणा भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर 
- ४१६००३ 

सिंचन भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर 
- ४१६००३ 


वारणा कॉलनी, ओएथ वसाहत, 
वाळवाडी फाटा, उरण, इस्लामपूर - 


४१५४०९ 
सिंचन भवन, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर 
- ४१६००२ 
वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली 
- ४१६४१५ 


Existing DDO 
Code 


२३०१००३९८३ 


२३०१००४१८९ 


२३०३००३९८४ 


2399008392 


2309003824 


२३०१००४२८७ 


२५०९००३९२१ 


२२०४००३९८५ 


२२०१००४००४ 


२६०१००३९८२ 


२६०१९०३९२१ 


२४०९००३९८३ 


२६०१००३९०३ 


२४०१००४३३४ 


संवितरण 
सांकेतांक 
(Distbursing 
Code) 


२२०१०१८५४१ 
२२०१०२८५४१ 
२२०१०३८५४१ 
२२०१०४८५४१ 
२२०१०५८५४१ 


२२०१०६८५४१ 


२२०१०७८५४१ 


२२०१०८८५४१ 


२२०१०९८५४१ 


२२०११०८५४१ 


२२०१११८५४१ 


२२०११२८५४१ 


२२०११३८५४१ 


२२०११४८५४१ 


शासन निर्णय क्र SHAM २०१९/(३३३/२०१९)/ लपा भाग -२ दि १३.१२.२०१९ 


संवितरण 
205119 000 | सांकेतांक 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता 
Code (Distbursing 
Code) 


रे जळ आहा 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे | वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगळी : 5 ~ 
४०१००३९२१ ०११५८५४१ 
विभाग - ४१६४१५ 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा | कोयना सायडिंग,ओगळेवाडी, ता. 


सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग 


२३०३००३९६८ २२०११६८५४१ 


कराड, जि. सातारा - ४१५१०७ 


कार्यकारी अभियंता, ताकारी पंपगृह | ता. कडेगाव, देवराष्ट्रे जि. सांगली 
विभाग क्र.-१, ४१५३०३ 

कार्यकारी अभियंता, SMS पंपगृह | वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगली 
विभाग क्र.-२, - ४१६४१५ 


-0 


२४०९००४३१६ २२०११७८५४१ 


ल 
~ 


2809008398 २२०११८८५४१ 


कार्यकारी अभियंता, ताकारी  । वारणाली वसाहत, विश्रांमबाग,सांगळी 
म्हैसाळ उ.सि.व्य. विभाग - ४१६४१५ 
कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण | भीमानगर, ता. माढा, जि. सोलापूर - 
व्यवस्थापन विभाग ४१३२०९ 


2804008393 २२०११९८५४१ 


A 


२२०६००४११९ २२०१२०८५४१ 


कार्यकारी अभियंता, सोलापूर । सिंचन भवन, ऑफीसर्स क्लब जवळ, 
पाटबंधारे विभाग गुरूंनानक चौक, सोलापूर -४१३००३ 


A 


२५०१००३९०५ २२०१२१८५४१ 


कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा | ऑफीसर्स क्लब समोर, गुरूंनानक 
विभाग क्र.८ चौक, सोलापूर ४१३००३ 


A 


Oo Oo 20) 
A) me) ° vo ळ 90) Pe आ 


२५०१००३९९१ 


२२०१२२८५४१ 


पंढरपूर रोड, मंगळवेढा - ४१३३०५ २५०७००३९८२ 


कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवे 
२२०१२३८५४१ 


विभाग क्र.९ व 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे न 
गुरूंनाथनगर, सोलापूर -४१३००३ २५०१००३९२१ 
विभाग 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण 
२५ , मू. पोस्ट कोळवडी, ४१४४०२ ५४०४००४२९१ २२०१२५८५४१ 
बांधकाम विभाग 


कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण निघोटवाडी वसाहत, ता. आंबेगाव, 
विभाग जि. पुणे - ४१०५०३ 


२२३ 
२४ २२०१२४८५४१ 


२२०१००४३१७ २२०१२६८५४१ 


कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद 


२७ सिंचन भवन, उस्मानाबाद ४१३५०१ ३५०१००३९६२ २२०१२७८५४१ 


मध्यम प्रकल्प विभाग 


दि हिं 
न्ती 


शासन निर्णय क्र ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ लपा भाग -२ दि १३.१२.२०१९ 


संवितरण 
205119 00 | सांकेतांक 
Code (Distbursing 
Code) 


(ie ieee ene आळी घा आहह 


कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव | सिना कोळेगाव कॉलनी, बार्शी रोड, 
परांडा उस्मानाबाद ३५०४००४२८९ २२०१२८८५४१ 
प्रकल्प विभाग ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद - ४१३५०२ 
कार्यकारी अभियंता, कृष्णा सिंचन | सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 
२३०१००४१७७ २२०१२९८५४१ 
विभाग ४१५००३ 


कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता 


कार्यकारी अभियंता,कोयना सिंचन | कोयनानगर, ता. पाटण, जिसातारा - 
२३०९००४१०९ २२०१३०८५४१ 
विभाग ४१५२०७ 
कार्यकारी अभियंता, सातारा सिंचन | सिंचन भवन, कृष्णानगर, सातारा 
२३०१००४१६६ | २२०१३१८५४१ 
विभाग ४१५००३ 


कार्यकारी अभियंता,खडकवासला | सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार 
गात य २२०१००४१७२ २२०१२२८५४१ 
पाटबंधारे विभाग पेठ, पुणे, ४११०११ 
कार्यकारी अभियंता, उपसा मुठा कालव्याजवळ,स्वारगेट,पुणे- 
कळे २२०१००३९२१ २२०१३३८५४१ 
जलसिंचन व्यवस्थापन विभाग ४११०३७ 


